वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत विद्यापीठातील ग्रंथालय येथे 
ई-लायब्ररी सेटअप विकसित करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मकृवि/प्र.क्र.१६१/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २०/०९/२०२४ 


संदर्भ:- 

१) वित्त विभाग, amet निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

3) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.२०.०६.२०२४ रोजी झालेल्या ११५ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त,दि.२७.०६.२०२४. 

४) संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे 
पत्र जा.क्र.मकृप/सासावि/११५ वी बैठक/१९०६/२०२४, दि.२७.०६.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांनी भारतीय कृषि विद्यापीठांसाठी CeRA 
(Consortium of e-Resources in Agriculture) ही सुविधा विनामुल्य उपलब्ध करुन दिली आहे. 
विद्यापीठ ग्रंथालयात पुरेसे संगणक संच व तद्‌अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे सदरची सेवा 
विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देता येत नसल्याने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत ग्रंथालयात ई-लायब्ररी सेटअप विकसित करण्याचा प्रस्ताव परभणी कृषि विद्यापीठाने सादर 
केला होता. सदरच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११५ व्या बैठकीत कृषि 
परिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार, संचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत 
विद्यापीठातील ग्रंथालयात ई-लायब्ररी सेटअप विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. त्यानुषंगाने, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत विद्यापीठातील 
ग्रंथालयात ई-लायब्ररी सेटअप विकसित करण्यासाठी ई-साहित्य खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत विद्यापीठ ग्रंथालयात ई- 
लायब्ररी सेटअप विकसित करण्यासाठीच्या रु.३००.०० लाख (रु.तीन कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि/प्र.क्र.१६१/७-ओ 


Sr.No | Equipment Configuration Qty | Approx. 
Price 
(in Lakh) 
1 All-in-one 11th/12th Gen Intel 15 Processor (4 Cores / 8 | 200 140.00 
Computer Threads, 2.40 GHz, up to 4.20 GHz with Turbo 
Boost, 4/above MB Cache) 
Operating System: Windows 11, 
Memory: 8 GB/above SO-DIMM DDR4 
Hard Drive: 512/above GB M.2 2280 SSD/HDD 
HD LED display, HDMI, I/O Ports, Stereo Speaker, 
Ethernet, webcam, wifi connectivity, MS office 
19/above, AV-Quick Heal Total Security 3yrs. 
2. Laptop 11th/12th Gen Intel 17 Processor (4 Cores / 8 3 3.00 
(Dell/Hp) Threads, 2.40 GHz, up to 4.20 GHz with Turbo 
Boost, 4/above MB Cache) 
Operating System: Windows 11, 
Memory: 8 GB/above SO-DIMM DDR4 
Hard Drive: 512/above GB M.2 2280 SSD/HDD 
HD LED display, HDMI, I/O Ports, Stereo Speaker, 
Ethernet, wifi connectivity, MS office 19/above, 
AV-Quick Heal Total Security 3yrs. 
3. Projector 3 1.80 
4. LED Screen | 75 inches 2 | 6.00 | 
5. Al Camera Al Camera. 2 2.00 
= Mic & Sound 2 [i 
System for 
e-library 
Ts Online UPS 20 KVA 1 8.00 
with batteries 
AC Split AC 2 tones 20 12.00 
Networking Lan network, switches, wifi router, etc. As 10.00 
and Wifi per 
facilities in actual 
e-library 
10 Rail net SME | Rail net SME Plan 200 Mbps for 5 Years 1 15.00 
Plan 200 
Mbps 
11 Firewall Sophos fire wall 250 User for 5 years 1 7.00 
12 Content Content Creation Studio with furniture and sound 1 12.00 
Creation proof room for e-library content development 
Studio 
13 Furniture for | As per requirement As 30.00 
Computer per 
req. 
14 e-resources AS per requirement of university library 47.20 
Total Rs. 300.00 


शः 


१. ई-लायब्ररी  सेटअपसाठीच्या 


उपकरणांची 


आवर्यकता/मागणी 


उपरोक्त प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


याची 


शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर उपकरणांच्या खरेदीसाठी 


निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि/प्र.क्र.१६१/७-ओ 


२. खरेदी करावयाच्या ई-लायब्ररी सेटअपसाठीच्या उपकरणांच्या बाबींचे तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 
असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) हे कोणत्याही 
विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३. सदर उपकरणे व सामुग्रीची खरेदी ही महाटेंडर (Maha-Tender) ge करण्यात 
यावी. 

४. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीची रक्‍कम ही अंदाजित आहे, त्यामुळे 
खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५. सदर वस्तुंच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


६. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ 
पीकसंवर्धन, (००)(०९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ०१०५) या लेखाशिर्षाखालील ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२०१७१६३२२५०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV 
PATIL 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
३. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि/प्र.क्र.१६१/७-ओ 


कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी. 


. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी Sea, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. कार्यासन ७-ओ (निवडनस्ती). 


